महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण 
(एम.पी.आय.डी)अधिनियम १९९९ चे कलम ५ 
अन्वये सक्षमप्राधिकाऱ्याच्या नेमणुकीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईओएएफ-०११४/प्र.क्र.३७/पोल-१३ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर-१ 
३० वा मजला,कफ परेड,मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: 30 जून,२०१४ 


प्रस्तावना:- 

अंबाझरी पोलीस ठाणे, नागपूर यांच्याकडील गुन्हा नोंद क्रमांक ३१३/२०११ कलम ४०६, 
820,920 (ब) नुसार भा.दं.वि. सह कलम ३ सह महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे 
कलम ३ नुसार अमरदीप ठाकूर यांच्या विरुध्दच्या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी व 
त्यांच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही 
करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम 
अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम 
१९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे जप्त करणे कामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य 
शासनाच्या अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

अंबाझरी पोलीस ठाणे. नागपूर यांच्याकडील गुन्हा नोंद क्रमांक ३१३/२०११ कलम ४०६, ४२०, 
१२० (ब) नुसार भा.दं.वि. सह कलम ३ सह महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये 
अमरदीप ठाकूर यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अंबाझरी पोलीस ठाणे यांनी 
दाखल केलेल्या गुन्हयांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधांचे संरक्षण 
अधिनियम,१९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या पैऱ्यांवर व मालमत्तेवर 
नियंत्रण ठेवण्याकरिता तसेच या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी 
तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, नागपूर (हहर) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईओएएफ-०११४/प्र.क्र.३७/पोल-१३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६२४१४५१५९३३२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 
पोळीस आयुक्त, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, नागपूर 


. उप विभागीय अधिकारी, नागपूर 


निवड नस्ती/पोल-१३ 


Digitally signed by Punam Hiraman 


Wagd 
P U n a mM DN: CN = Punam Hiraman Wagde, 
C = IN, S = MAHARASHTRA, O = 


1 GO टि 
Hiraman य concn 
Date: 2014.06.30 15:46:09 +05'30' 
Wagde 


(पु.हि.वागदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


